शासकीय निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करावयाच्या अनुज्ञप्ति 
शुल्कासंबंधी...... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः घभाव -२०२२ /प्र.क्र.०७/२०२२/सेवा- ५ 
खो.क्र.३३५ (विस्तार), तिसरा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२२. 


परिपत्रक 


शासन निर्णय क्रमांक घभाव-२०१०/प्र.क्र.४/सेवा-५, दि.१९ एप्रिळ, २०११ अन्वये मुंबई 
नागरी सेवा नियम, १९५९ खंड १ च्या नियम ८४९(बी) मधील तरतुदींनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनानुरुप निवासस्थानांच्या पात्रतेचा विचार न करता प्रत्यक्षात ताब्यात असलेल्या निवासस्थानाच्या 
प्रकारासाठी अनुज्ञप्ती शुल्काची वसुली केली जाते. दि.०१ जानेवारी, २०१६ पासून अंमलात आलेल्या 
सुधारित वेतनसंरचनेच्या संदर्भात अनुज्ञप्ती शुल्काचे दर निश्चित करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. शासन असे आदेश देत आहे की, या संदर्भात अंतिम आदेशा निर्गमित होईपर्यंत या शुल्काची वसुली 
विद्यमान तरतुदींनुसार सध्याच्याच दराने करण्यात यावी. याकरिता संबंधित कर्मचाऱ्याचे दि.०१ 
जानेवारी, २०१६ रोजीचे असुधारित वेतनश्रेणीतील मूळ वेतन विचारात घेण्यात यावे. अनुज्ञप्ती शुल्काचे 
सुधारित आदेश निर्गमित झाल्यानंतर यासंबंधातील थकबाकी निघाली तर त्याची वसुली करण्यात यावी. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१५१३१४२०५१०५ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PATIL PRASHANT 
VINAYAKRAO src or 
(प्र.ववि.पाटीळल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

राज्यपालांचे सचिव संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, मुंबई, 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, 
उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 


सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव । अमरावती / नागपूर. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई । सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व॒ | लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, 

संसद सदस्य मुंबई/नागपूर/पुणे/औंरगाबाद. 

मंत्रालयीन सर्व विभाग संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः घभाव -२०२२ /प्र.क्र.०७/२०२२/सेवा- ५ 


सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, मा.सभापती, विधान परिषद, 
विधानमंडळ, मुंबई 
सचिव, मा.अध्यक्ष, विधान सभा, विधानमंडळ, 
मुंबई 
मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या अधिपत्याखालील 
विभाग प्रमुख 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा),मुंबई. 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा),मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. 
सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
प्रबंधक,लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त 
यांचे कार्यालय,मुंबई. 
मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई 
आयुक्त राज्य माहिती आयोग,(सर्व) 
सचिव राज्य निवडणूक आयोग,मुंबई. 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई/नागपूर/ औंरगाबाद. 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर 
रोड, पुणे 
सर्व विभागीय आयुक्त. 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, 
मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
मुंबई 
महाळेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, 
नागपूर 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
नागपूर 
सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे-रिसर्च युनिट, 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), 
खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


मंत्रालय, मुंबई, 

विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस 
रोड, नवी दिल्ली, 

ग्रंथपाळ, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई - 
४०० ०३२. 

बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, 
आझाद मैदान, मुंबई १ 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, 
सी.डी.ओ.बॅरॅक नं. १, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईंट , मुंबई २० 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, 
३१४,राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड,मुंबई ४ 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र 
कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई १३ 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस 
(आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई २५ 

नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री 
प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई २१ 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, 
मुंबई २८ 

वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


